पर्यटन विकासाच्या कामांबाबत समन्वय आणि 
संनियंत्रण साधण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी 
यांच्याऐवजी उप जिल्हाधिकारी (सामान्य 
प्रशासन) यांना “जिल्हा पर्यटन अधिकारी? 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - टिडीसी-२०२१/०१/प्र.क.३५(भाग-१/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - टिडीएस-२०११/०२/ 
प्र.क.४६३/ पर्यटन, दि.०४/११/२०१०. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -टिडीएस- 
२०११/०२/प्र.क.४६३/ (भाग-१) पर्यटन, दि.१९/११/२०११. 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-टिडीएस 
२०२१/प्र.क्र.३५/पर्यटन, दि.२०/०९/२०२२. 


प्रस्तावना : 

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाच्या कामासाठी जिल्हास्तरावर समन्वय व 
संनियंत्रण साधण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी यांची जिल्हास्तरीय पर्यटन समितीमध्ये कार्यकारी 
अध्यक्ष आणि जिल्हा पर्यटन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णय घेण्यात आला होता. 
२. जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील प्रशासकीय कामाचा भार विचारात घेता 
अपर जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांना जिल्हा पर्यटन 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाच्या कामांबाबत समन्वय आणि 
संनियंत्रण साधण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) 
यांना -जिल्हा पर्यटन अधिकारी* घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील पर्यटन 
विकासासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कामे करणे अपेक्षित आहे :- 


जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्याची कार्यकक्षा :- 
१) पर्यटन धोरण २०१६ दि. ०४ मे, २०१६ अनुसार पर्यटन विकासाबाबत जिल्हास्तरावर 
करावयाची कार्यवाही. 
२) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत करावयाच्या पर्यटन विषयक कामांचा 
समन्वय व संनियंत्रण. 
३) जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध 
परवानग्या मिळविणे, तसेच विविध विभागांशी समन्वय साधणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी-२०२१/०१/प्र.क.३५(भाग-१)/पर्यटन 


४) जिल्हास्तरावरील जिल्हापरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, 
नगर परिषद, वन विभाग इ. कार्यान्वयीन यंत्रणेशी समन्वय साधून पर्यटन विषयक 
आवश्यक माहिती पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करणे. 

५) शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून मागविण्यात आलेली 
मंत्रालयातील कामकाजाशी संलग्न माहिती संबंधित यंत्रणेकडून संकलित करुन 
पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करणे. 

२. राज्यातील सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, चंद्रपूर, जळगांव, उस्मानाबाद, नांदेड, 
बुलढाणा, गोंदिया या १० जिल्ह्यामध्ये “सहायक जिल्हा पर्यटन अधिकारी' ची काल्पनिक पदे 
निर्माण करुन त्यावर बाह्य स्रोत यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास संदर्भ क्र.३ येथील 
शासन निर्णय मंजूरी देण्यात आळी आहे. सहायक जिल्हा पर्यटन अधिकारी हे पर्यटन विकास 
संबंधी समन्वय व संनियंत्रणाच्या कामामध्ये जिल्हा पर्यटन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली 
कार्यरत राहतील. 
३. सदर आदेशा महसूल व वन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ दि.०७/१०/२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२११२८११५६२४८१२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=c63ad337cb443baf4ff2dd6 161 S6bccf1f2629f47cc9704e8e8523f35 


७0९6505, postalCode=400032, st=Mah: 
erialNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAA6D766D24 
4021239745A6F561B29, ‘UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 


(उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१ मुंबई 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२ नागपूर 

. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, महसूल, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व अप्पर जिल्हाधिकारी 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई 
. उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
१३. निवड नस्ती. 


AA ठा MF K ww YK 


wo 
° 


Pane) 
Pas) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


